राष्ट्रीय सेवा योजना 
राज्य सल्लागार समितीची पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१७८/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० O32. 
दिनांक : ०८ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय,क. एनएसएस-१०८३/११०८९३/(२६६८/साशि-२, 
दिनांक २७.१०.१९८३ 
२. संचालक, क्रिडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.एनएसएस 
१०८६/१३८६/का-१, दि. ६.११.१९८६ 
३. शासन निर्णय, क्र.एनएसएस-१०८६/(२२३/८६)/साशि-७,दि.३०.८.१९९१ 
४. शासन निर्णय, क्र.एनएसएस-१०९२/(४९/९२)/साशि-७,दि.३०.८.१९९२ 
५. शासन निर्णय, क्र.एनएसएस-१०९२/(४९/९२)/साठि-७,दि.३०.९.१९९३ 
६. शासन निर्णय, क्र.एनएसएस-१०९२/(४९/९२)/साशि-७,दि.१५.५.१९९९ 
७. झासन निर्णय, क्र रासेयो-२००२/(२४/०२)/साशि-७,दि.३०.९.२००२ 
८. शासन निर्णय, क्र रासेयो-२००५/(२१/०५)/साशि-७,दि.२८.१२.२००५ 
९. शासन निर्णय, क्र रासेयो-२००९/(९७/०९)/साशि-७,दि.१०.३.२०१० 
१०.झासन निर्णय क्र. रासेयो २०१३/(६७/१३)/साशि-७, दि.२१.१२.२०१३ 
११. शासन निर्णय क्र. रासेयो २०१७/(१८७/१७)/साशि-७, दि.०२.०३.२०१९ 
१२. शासन ज्ञापन क्र. रासेयो २०२०/(१२/२०)/साशि-७, दि. ०२.०३.२०२० 
१३. शासन निर्णय क्र. रासेयो २०२०/(१२/२०)/साशि-७, दि.०२.०२.२०२१ 
१४. शासन ज्ञापन क्र. रासेयो २०२२/(१७८/२२)/साशि-७, दि. ०९.११.२०२२ 


शासन निर्णय - 

राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यापीठ व महाविद्यालयातून सुव्यवस्थितपणे राबविण्याच्या दृष्टीने 
शासनास सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या संहितेनुसार या शासन निर्णयाद्वारे राज्य 
सल्लागार समितीची पुनर्रचना तीन वर्षासाठी करण्यात येत आहे. या समितीचे सदस्य खालीलप्रमाणे 
राहतील- 


१) ।मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष 
३) | मा.मुख्य सविव, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
8) | प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सदस्य 
५) | अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग सदस्य 
६) । अपर मुख्य सचिव, युवा कार्य व क्रिडा विभाग सदस्य 
७ | प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग सदस्य 
८) | सचिव, पर्यावरण विभाग सदस्य 
९) । अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१७८/साशि-७ 


१०) 


सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु 


सदस्य 


११) 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 


सदस्य 


१२) 


क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचानालय, महाराष्ट्र व 
गोवा राज्य, पुणे. 


सदस्य 


१३) 


पुनर्वसन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 


सदस्य 


१४) 


प्रशिक्षण समन्वयक ईंटीआय प्रशिक्षण संस्था अहमदनगर महाविद्यालय, 
अहमदनगर. 


सदस्य 


94) 


युवा व सामाजिक कार्य करणा-या संस्थांचे प्रतिनिधी- 

१) श्री. राजेश पांडे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले, 
पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

२) डॉ. प्रमोद पाब्रेकर, माजी राज्य संपर्क अधिकारी तथा fears 
कार्यअधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

३) श्री किशोर शितोळे, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवस्थापन परिषद 
सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

8) डॉ. सतीश लोकपाल aoe, सहायक प्राध्यापक, राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज नागपूर, विद्यापीठ, नागपूर. 


अशासकीय 
सदस्य 


१६) 


कार्यक्रम सल्लागार, युवा कार्य व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्य विभाग, 
राष्ट्रीय सेवा योजना कक्ष, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे प्रतिनिधी 


विशेष निमंत्रित 


१७) 


ud विद्यापीठांचे रासेयो कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक. 


विशेष निमंत्रित 


१८) 


राज्य संपर्क अधिकारी / विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, 
महाराष्ट्र शासन 


सदस्य सचिव 


2. 


EP 


४. 


राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या राज्य सल्लागार समितीस आवऱयकता वाटल्यास समितीमध्ये 
अतिरिक्‍त सदस्य समाविष्ट करता येतील. 


राष्ट्रीय सेवा योजना सल्लागार समितीतील अशासकीय सदस्य व्यक्‍तीनी दैनिक भत्ता व 
प्रवास भत्ता, ते ज्या संस्थेत कार्यरत आहेत त्या संस्थेकडून घ्यावा. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०८१५३२३५९९०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR 


(दत्तात्रय रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१७८/साशि-७ 


१८) 


१९) 


२०) 


मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय सहायक 
मा.प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
मा.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
मा. अपर मुख्य सचिव , युवा कार्य व क्रिडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
मा. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
मा.सचिव, पर्यावरण विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
मा. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु/कुलसचिव 
मा.संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचानालय, महाराष्ट्र व गोवा राज्य, 
पुणे. 
मा.पुनर्वसन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक 
प्रशिक्षण समन्वयक, ईटीआय प्रशिक्षण संस्था अहमदनगर महाविद्यालय, 
अहमदनगर. 
श्री राजेश पांडे, व्यवस्थापक परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले, पुणे 
विद्यापीठ, पुणे. 
डॉ. प्रमोद पाब्रेकर, माजी राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, 
मुंबई. 
श्री. किशोर शितोळे, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, 
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 


डॉ. सतीश लोकपाल ATS, सहायक प्राध्यापक, राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 

सर्व संबंधित विद्यापीठाचे/संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम 
समन्वयक तथा संचालक 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय - 4), 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

निवड नस्ती साशि- ७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


